अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग 
क्र.२, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगळूर व 
त्याअंतर्गतच्या उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३३८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१० पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ११/०३/२०२४ 


वाचा:- १) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१७७(१)/मोप्र-२, 
दि. ११/०३/२०२४. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८/०२/२०२३. 
४) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड, यांचे पत्र 
जा.क्र.नांपाम/आस्था-३/धा.क्र.६१६८/४४१, दि.२३/०१/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
प्राप्त प्रस्ताव. 


प्रस्तावना:- 


जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक 
अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग/ उपविभागातील मंजूर 
असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प 
विभाग, देगलूर व त्याअंतर्गतची उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२२ ते 
दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ oh.3 येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. - 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 


शासन निर्णय:- 
अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
सोबतच्या परिशिष्ट - ae व परिशिष्ट - ब* मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना 
(परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र.3 येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२ ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
३) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
४) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 
५ पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर करण्यात 
यावे. 
२. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
८०, सर्वसाधारण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 
(oy) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 
(०४)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (संगणक संकेतांक 
४७०१ आय २०४, 
३२, अंडादाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 
मागणी क्रमांक आय -५ , 


४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च , 
८०, सर्वसाधारण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 
(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, 
(०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) 
(संगणक संकेतांक ४७०१ एच ८९९), 
५४, गुंतवणूका. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क.१, दि.०८/०२/२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव यांचे 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१११२३१४७३९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0863fc5c9cdcc85881943ea0d1a5438c42d27c0b1580feb 
a5579800452b60209, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BHINGARDE या क 
(वृषाली भिंगार्डे) 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ* व “ब* कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
५. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद केलेले लेखाशिर्ष बरोबर 
असल्याची खातरजमा करावी. 
६. कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्रमांक-२, नांदेड. 
७. कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर, नांदेड. 
८. वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
९. आ-(प्रशि)/अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग निवडनस्ती., 


Cc ww A -5 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय, क्र.मुदतवाढ-२०२३/८६९/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२, दिनांक ११/०३/२०२४ चे सहपत्र 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ३३८ पदे 
मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


अ.क्र. | विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र पदनाम पदे 
| al 2. ३. 1४. , षु. 
विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 
।१__ | विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड 

|: el कार्यकारी अभियंता शिवडी 
२ | उप विभागीय अभियंता Sa 
३ | शाखा अभियंता ४ 
४ | विभागीय लेखापाल hee 
५ | आरेखक 1 १_| 
६ | सहायक आरेखक शिक 
प्रथम लिपिक a 
८ | वरिष्ठ लिपिक षु 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
| qo | o | टंकलेखक 3 
(sage fl १ | भांडारपाल हिंड 
१२ | सहायक भांडारपाल I. | 
१३ | ay टंकलेखक/ निम्नश्रेणी लघुलेखक 1 १_| 
१४ । संगणक हिले डॉ. 
१५ | वाहनचालक rid 
१६ | नाईक Pe ae | 
१७ | शिपाई षु 
१८ । चौकीदार a 
एकूण :-| 38 

। १.१ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.३, तुप्पा 
ae उप अभियंता zx 
२ शाखा अभियंता ४ 
३ ।अनुरेखक za 
४ । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक शिळ ल 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक Fi 
८ | वाहनचालक pe ae 
९ । शिपाई २ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 


अ.क्र.  विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र पदनाम पदे 
| | qo | चौकीदार | 4 | 
एकूण:-| १८ 
१.२ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.४, शिराढोण 
| १_| उप अभियंता १ 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ ।अनुरेखक | १_| 
४  । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | ats festa | 4 
६ । कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहनचालक ae 
डिपाई २ 
| qo | o | चौकीदार चिड 
एकूण:-| १८ 
१.३ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.७, लोहा 
| १_| उप अभियंता | 4 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ ।अनुरेखक | १_| 
४  । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | ats festa | 4 
६ । कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहनचालक [ae 
डिपाई २ 
| 90 | o | चौकीदार ze 
एकूण :- | १८ 
| १.४ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.८, मारतळा (मुख्यालय आखाडा बाळापूर) 
दिक ह. उप अभियंता | १_| 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ ।अनुरेखक | 4 
४  । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | ats festa La 
६ । कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक za 
८ | वाहनचालक | १_| 
९ । हठोपाई २ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 


अ.क्र | विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र पदनाम पदे 
१० | ० | चौकीदार 1 १_| 
एकूण:- | १८ 
१.५ | विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग, क्र. १०, लोंढेसांवगी 

al उप अभियंता 1१ 
२ शाखा अभियंता ४ 
३ ।अनुरेखक Peel 
४ । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक शिडी 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक ha 
८ | वाहनचालक शिळ यं 
९ । शिपाई २ 
| qo | o | चौकीदार ze 
एकूण:-। १८ 

१.६ । विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग क्र.११, असरजन 
a उप विभागीय अभियंता १ 
२ शाखा अभियंता ४ 
३ ।अनुरेखक za 
४  । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक a 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक ma 
८ | वाहनचालक शिळ अ 
९ । शिपाई २ 
| qo | o | चौकीदार os 
एकूण:- | १८ 

१.७ | .७ | मध्यम प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ४, लिबोटी 
शि डा उप अभियंता शिळी 
२ शाखा अभियंता ४ 
३ ।अनुरेखक 1. 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक शिव्या 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक Es 
८ | वाहनचालक 1. ०) 
९ । शिपाई २ 
| ae | o | चौकीदार 1 १_| 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 


अ.क्र | विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र पदनाम पदे 
शि एकूण:- | १८ 
१.८ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ५, कंधार 
(ae उप अभियंता | १_| 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ «| SRT ze 
४  । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | ats festa | 4 
६ । कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक za 
वाहनचालक | 4 
डिपाई २ 
| qo | o | चौकीदार za 
एकूण:-| १८ 
१.९ | मध्यम प्रकल्प उप विभाग क्र.२, किनवट 
| ea उप अभियंता | १_| 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ «| Saw ae: 
४  । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | aes festa | 4 
६ । कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक za 
वाहनचालक zs 
डिपाई २ 
| qo | o | चौकीदार Eas 
एकूण:- १८ 
विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र२., नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग मिळून १९६ 
एकूण (अ) :- 
लेडी प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
२ | लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर 
a कार्यकारी अभियंता |.” ) 
२ | सहायक कार्यकारी अभियंता | १_| 
3 | विभागीय लेखापाल | 4 
४ | शाखा अभियंता ४ 
५ | प्रथम लिपिक za 
६ । वरीष्ठ लिपिक षु 
७ । कनिष्ठ लिपिक ४ 
८__| लघु टंकलेखक/ निम्नश्रेणीलघुलेखक | १ | 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 


अ.क्र | विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र पदनाम पदे 
९ | टंकलेखक ३ 
हि ० | आरेखक 2 विन) 
(sage fl १ | भांडारपाल ma 
१२ | सहायक भांडारपाल i. | 
१३ | सहायक आरेखक ie १_| 
१४ । संगणक Peel 
१५ | वाहनचालक rid 
१६ | नाईक विवश 
१७ | शिपाई 4 
१८ | चौकीदार za 
एकूण:-। ३४ 
२.१ | लेंडी प्रकल्प उप विभाग क्र.१, इटग्याळ 
za उप अभियंता za 
२ शाखा अभियंता ४ 
३ | वरीष्ठ लिपिक a 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक हिंड त 
७ | अनुरेखक Pd 
८ | वाहनचालक be ae 
९ । शिपाई २ 
8 | ० | चौकीदार eae 
एकूण:- | १८ 
२.२ | लेंडी प्रकल्प उप विभाग क्र.२, इटग्याळ 
1 १_| उप अभियंता fae) 
२ शाखा अभियंता ४ 
३ | वरीष्ठ लिपिक विडा 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक a 
७ | अनुरेखक बिळे ती 
८ | वाहनचालक शिया 
९ । शिपाई २ 
| हब." ० | चौकीदार शि 
एकूण:-। १८ 
२.३ । लेंडी प्रकल्प उप विभाग क्र.३, भक्‍तापूर 
|| उप अभियंता a 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 


अ.क्र | विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र. पदनाम पदे 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | वरीष्ठ लिपिक | a 
कनिष्ठ लिपिक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक | 4 
७ | अनुरेखक | 4 
वाहनचालक | १_| 
rots २ 
| “ब. o | चौकीदार a 
एकूण:-| १८ 
२.४ लेडी प्रकल्प उप विभाग क्र.४, इटग्याळ 
बित उप अभियंता | १_| 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | वरीष्ठ लिपिक Zn 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक Ps ee 
७ | अनुरेखक a 
वाहनचालक १ 
rots २ 
| qo | o | चौकीदार za 
एकूण:- | १८ 
२.५ | लेडी प्रकल्प उप विभाग क्र.५, मुखेड 
Lea] उप अभियंता | 4 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | वरीष्ठ लिपिक | १_| 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक |. गी) 
७ | अनुरेखक | 4 
वाहनचालक | १_| 
rots २ 
| 90 | o | चौकीदार F १_| 
एकूण:-| १८ 
२.६ | oy पाटबंधारे उप विभाग, देगलूर 
उप अभियंता | १_| 
२ | शाखा अभियंता ४ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 


अ.क्र | विभागाचे/उप विभागाचे नाव अ.क्र पदनाम पदे 
३ | वरीष्ठ लिपिक कळ डॉ 

कनिष्ठ लिपिक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 

६ | टंकलेखक za 

अनुरेखक i १_| 

८ | वाहनचालक हिळे डॉ 

९ । शिपाई २ 

| qo | o | चौकीदार शिळ्या 

एकुण :- १८ 
लेडी प्रकल्प विभाग, देगलूर विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (ब) :- | १४२ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे (अ) + (ब) :- | ३३८ 


KKKKKKKKKKEKRKEKEKK 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२ 
परिशिष्ट - 4 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०२३/८६९/प्र.क्र.१७७(२)/मोप्र-२, दिनांक ११/०३/२०२४ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदे 
मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


कार्यकारी अभियंता, विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


अ.क्र पदनाम । पदसंख्या पद धारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 

| ae | 2. Sit ee ५. 
सर्वश्री 

।_१_ | वाहनचालक | 9 | 9 | देख खलील शेख अब्दुला 39/92/2023 

2 |मिश्रणयंत्रचालक | १ |१ | गोविंद पांडूरंग भूते ३१/०७/२०२३ 

३ | हजेरी लिपिक १ _|१ | विनोदकुमार उमाकांतराव जोशी| ३१/०३/२०२३ 

४ | मुकादम | 4 | 9 | अशोक गोविंदराव डिंकळे ३१/०८/२०२६ 

५ | मजूर 2 _|१_ | शिवाजी आत्माराम मुंडलीक ३०/११/२०२४ 
२ | शेख कादर शेख यासीन ३०/०९/२०२७ 

६ | चौकोदार 2 |१_ | रविंद्र रामभाऊ लांडे ३१/०५/२०२३ 
२ | शेख युनूस इमामसाब ३१/०७/२०३० 

एकूण :- (31) ८ 


कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 


| 9 | मजूर 1१ | 9 रामचंद्र मष्णाजी मोतेवाड ३१/०५/२०२४ 
२ । चौकीदार 1१ | १ | बळीराम हनमंत लोहबंदे ३०/०४/२०३० 
एकूण :- (बो २ 
एकूण :- (अ) + (ब) aa ० 


KKKKKKKKKKKEKKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


